सहकारी साखर कारखाने सन-२०२३-२४ साठी Aaa F 
समवर्ती योजने अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यालयातील 
अस्थायी पदे सन-२३-२४ साठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-०२२२/प्र.क्र.६८/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१३ /१०/२०२३. 

वाचा:- 

१.शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.०५/०५/२०११. 

२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका २०२२/प्र.क्र.६८/२५-स, दि.२१/०२/२०२३. 

३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था जा.क्र.आस्थापना/ कक्ष-१ई/साखर कारखाना/मुदतवाढ/ 

२०२३/१७३१, दि.१४/०८/२०२३ 

४. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३. 

५. शासन शुध्दिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२३. 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा क्र.२ येथील दिनांक २१/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सहकारी साखर कारखान्यांचे 
सतत व समवर्ती लेखा परिक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या २४८ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते 
दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. आता सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी 
संस्था, पुणे या कार्यालयाने संदर्भाधीन वाचा क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर २४८पदे दि.०१/०९/२०२३ पासून पुढे चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सद्य:स्थितीत सदर एकूण २४८ अस्थायी 
पदे दि. ०१/०९/२०२३ पासून दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनांच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वाचा H.2 येथील दि.२१/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्रातील सहकारी साखर 

कारखान्यांचे सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली एकूण २४८ अस्थायी पदे 
दि.०१/०३/२०२३ पासून दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. आता सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे उपरोक्‍त वाचा क्र. 3 येथील दि.१४/०८/२०२३ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावात नमूद एकूण २४८ अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ पासून दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. दरम्यान काळात कार्यासन (५-स) या कार्यासनांने कोणत्याही परिस्थितीत 
त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित 
आकृतिबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. यांनतर सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही असे अ.क्र.४ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले 
आहे. त्याअनुषंगाने कार्यासन (५-स) यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन करून त्वरीत 
कार्यावाही करावी व सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२२२/प्र.क्र.६८ / २५-स, 


अ.क्र. ।पदनाम वेतनश्रेणी एकूण पदे 
१. | विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस २०-५६१००-१७७५०० ३१ 

२ लेखा परिक्षक, श्रेणी-१ एस १४-३८६००-१२२८०० ७० 

३. लेखा परिक्षक, श्रेणी-२ एस १३-३५४००-११२४०० ६० 

४ उप लेखा परिक्षक एस ८-२५५००-८११०० १२ 

षु. कनिष्ठ लिपिक एस ६-१९९००-६३२०० ४२ 

६. लघुटंकलेखक एस ८-२५५००-८११०० ०२ 

७. शिपाई एस १-१५०००-४७६०० ३० 

एकूण २४८ 


२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक '"'व्ही-२, २४२५, सहकार-१०१, सहकारी संस्थाची ळेखापरिक्षा (०१) (०१) 
लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व शासन 
शुध्दिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६/०९/२०२३ अन्वये विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१०१६१२२६५०८४०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
A N KU S H PA N D U RA N G MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1c3f236484 18 1f8c437078a333b 
ishtra, 


7111446a2, postalCode=400032, st=Mahara: 


S H | N G A D E serialNumber=E1 1F71FCAC231B0F91F430636DE14F6C49B569D 17334615. 
5B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


(अंकुश पां. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 

१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.५ प्रती) 

२. साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ वर्धा, नागपूर सांगली, औरंगाबाद, सोलापूर, पुणे, 
कोल्हापूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अहमदनगर, नाशिक, सातारा, बुलढाणा, नांदेड, लातूर, 
धुळे, जळगाव,जालना, परभणी, बीड, अकोला. 

४. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यवतमाळ वर्धा, नागपूर सांगळी, औरंगाबाद, सोलापूर, 
पुणे, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अहमदनगर, नाशिक, सातारा, बुलढाणा, नांदेड, 
लातूर, धुळे,जळगाव, जालना, परभणी, बीड, अकोला. 

५. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), कोकण विभाग, मुंबई, पुणे, नागपूर, 
औरंगबाद, नाशिक, अमरावती. 

६. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर, पुणे, 
अमरावती,सोलापूर. 

७. अपर निबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२२२/प्र.क्र.६८ / २५-स, 


८.महालेखापाल-१, (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (विसू-१)(व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(आ.पु.क.),मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.उप सचिव (आस्था-१)/ (का.५-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


